सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा परीक्षा-२०२३ मधील गुणवत्तेनुसार 
शिफारसप्राप्त उमेदवारांचे मंत्रालयीन 
विभागात नियतवाटप. 


महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन Aa क्रमांक : AAT १४२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-३ (18-3), 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा:- १ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जाहिरात HATH: 32/2023, दि. १४.०६.२०२३ 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १४४२ /सकअमविप/२०२३/२४, दि. २७.०३.२०२४. 
आदेशा 


मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील लिपिक, लिपिक-टंकलेखक व टंकलेखक संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर निवडीव्दारे नियुक्‍ती देण्यासाठी मा.सर्वोच्च न्यायाळयात 
दाखल करण्यात आलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/१०१७ च्या अंतिम न्याय निर्णयाचे अधिन राहुन 
सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२३ अंतर्गत मंत्रालयीन विभागातील सहायक 
कक्ष अधिकाऱ्यांची go पदे ही गुणवत्तेनुसार भरण्याबाबतची जाहिरात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 
दि. १४.०६.२०२३ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली होती. 


२. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २४.०९.२०२३ रोजी आयोजित सदर परीक्षेचा अंतिम 
निकाल दिनांक २२.०३.२०२४ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
संदर्भाधिन क्र. २ येथील पत्रान्वये ६० उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावर गुणवत्तेनुसार खुल्या 
प्रवर्गातून नियुक्तीसाठी शिफारस केळी आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या go 
उमेदवारांचे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार नियतवाटप खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 


१) | मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र. १४९६४/२०२३ व १४९६६/२०२३ 

तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अंतिम 

न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 

सदर नियतवाटप करण्यात येत आहे. 

२) | शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांबाबत काही न्यायालयीन प्रकरणे/फौजदारी खटले/ 
विभागीय चौकशी प्रलंबित असल्यास पदोन्नतीच्या पदावर कार्यमुक्त करण्यापूर्वी/ नियुक्‍ती 
देण्यापूर्वी या बाबींची खातरजमा सदर उमेदवार सध्या ज्या विभागात कार्यरत आहेत त्या 
विभागांनी करावी. 

3) | सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप केलेल्या उमेदवारांनी दिनांक २१.१०.२०२४ 
(म.नं.) पर्यंत पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या विभागामध्ये हजर व्हावे. ज्या उमेदवारांची 
नियुक्‍ती सध्याच्या कार्यरत विभागातून अन्य विभागात करण्यात आली आहे, त्या उमेदवारांना 


शासन आदेश क्रमांकः मविप १४२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-३ (१४-अ), 


संबंधित विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित उमेदवारांनी आपली सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावरील पदस्थापना तात्काळ स्विकारावी. सदर पदोन्नती उपरोक्‍त नमूद 
कालावधीमध्ये स्विकारली नाही तर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/कार्यासन-१२, दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये कार्यवाही 
करण्यात येईल. मंत्रालयीन विभागांना विनंती करण्यात येते की, या उमेदवारांचे नेमणूकीचे 
आदेश लवकरात-लवकर निर्गमित करावेत. तसेच, ज्या उमेदवारांचे नियतवाटप विभागाच्या 
बाहेर करण्यात आले आहे, त्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या विभागांनी संबंधित उमेदवारांना 
त्याच विभागात ठेवण्यासाठी स्वतंत्र टिप्ण्णी/प्रस्ताव सादर करु नये. 


सदर परीक्षेद्वारे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठता 
ही, जे उमेदवार विहित कालावधीत ३० दिवसाच्या आत रुजू होतील, त्यांच्या बाबतीत 
नियतवाटपाच्या आदेशाच्या दिनांकापासून आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
शिफारसक्रमानुसार निश्चित केली जाईल. 


4) 


संबंधित उमेदवारांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदस्थापना ज्या विभागामध्ये 
करण्यात आली आहे, त्या विभागाने सदर परीक्षेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिध्द 
केलेल्या जाहिरात क्रमांक ३२/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र-१ (फक्त मंत्रालयीन विभागातील 
व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखकांकरीता असलेली 
सहायक कक्ष अधिकारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेकरीता आस्थापना अधिकारी किंवा 
कार्यालय/विभागप्रमुख अधिकारी यांनी द्यावयाचे प्रमाणपत्र) व त्याअनुषंगाने संबंधित 
कागदपत्रे पडताळणी करुन तसेच लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापनाचा नमुना हे प्रमाणपत्र 
उपलब्ध करुन नियुक्‍ती आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सर्व 
उमेदवारांची खालील बाबींची तपासणी करून नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही 
संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी :- 


अ) | उमेदवारांनी लिपिक-टंकलेखक पदाची सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा विहित कालावधीत 
उत्तीर्ण केली आहे. 


बो | ज्या उमेदवारांची लिपिक) IE टंकलेखक व टंकलेखक पदावर यागास प्रक्याप्रन 
yaa झाली आहे Se मागासवर्गीय SIGINT जाती“जयातीचे दावे वेध ठरले 
आहेत. 


क) | नियतवाटप करण्यात आलेल्या go उमेदवारांबाबात काही न्यायालयीन प्रकरणे/ 
फौजदारी खटले/विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रलंबित असल्यास नियुक्‍ती 
देण्यापूर्वी सदर बाबींची नियमानुसार तपासणी करुन संबंधित उमेदवारास नियुक्‍ती 
देण्यासंदर्भात कार्यवाही करणे आव्यक आहे. असे उमेदवार असल्यास, उमेदवार 
सध्या ज्या विभागात कार्यरत आहेत, त्या विभागाने त्यांना पदोन्नतीनंतरच्या विभागात 
रूजू होण्यासाठी कार्यमुक्त न करता आणि पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्याच 
विभागात असल्यास SAM उमेदवारांना पदस्थापना न देता तात्काळ सामान्य प्रशासन 
विभागाला कळवावे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविप १४२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-३ (१४-अ), 


ड) | नियतवाटप करण्यात आलेले उमेदवार, शासन अधिसूचना क्रमांक : मविप- 
१४१८/प्र.क्र.१४७/१४-अ, दिनांक ०१.०६.२०२२ नुसार अटींची पूर्तता करीत असल्याचे 
संबंधित विभागांनी खात्री करावी, तद्‌्नंतरच संबंधित उमेदवाराची सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावर नियुक्‍ती करण्यात यावी. 


६) | a विभागाने तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गुणवत्तेनुसार सहायक कक्ष अधिकारी 
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा २०२३ मधून शिफारस केलेल्या ६० उमेदवारांच्या कोणत्याही 
कागदपत्रांची पडताळणी केलेली नाही, तथापि आयोगाने त्यांच्या दिनांक २७.०३.२०२४ 
रोजीच्या शिफारस पत्रान्वये असे निदर्शनास आणून दिले की, "उमेदवारांनी ऑनलाईन 
पध्दतीने त्यांच्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या व परीक्षेत प्राप्त गुणांच्या आधारे शासनास 
उमेदवारांची शिफारस करण्यात येत आहे. शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पदासाठीची 
पात्रता तसेच त्यांचे गोपनीय अभिलेख, स्थायित्व प्रमाणपत्र, दिव्यांग उमेदवारांबाबत त्यांची 
दिव्यांगत्वाची प्रमाणपत्रे शासन परिपत्रकात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार नियुक्‍्तीपूर्वी 
तपासण्याच्या अधीन राहून त्यांची शासनाकडे शिफारस करण्यात येत आहे. शासन स्तरावर 
पात्रता तपासताना अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची शिफारस कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात 
येईल, अशी सूचना उमेदवारांना पाठविण्यात आलेल्या शिफारस पत्रात नमूद करण्यात आली 
आहे." त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ठ-अ मध्ये नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी 
आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत व ओळखपत्राची प्रत नियतवाटप 
केलेल्या विभागांना स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. उमेदवारांनी 
आवेदनपत्रामध्ये नमुद केलेल्या माहितीची (उदा. संपूर्ण नाव, जन्मदिनांक, शैक्षणिक अर्हता, 
जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, सेवापुस्तकाच्या पहिल्या पानाची 
प्रत, अधिवास प्रमाणपत्र इ. पडताळणी करून नियतवाटप केलेल्या विभगाने संबंधित 
उमेदवारांचे सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती आदेशा निर्गमित करावेत. 


७ | नियतवाटप करण्यात आलेले सर्व उमेदवार संदर्भाधीन क्र. १ येथील जाहिरातीतील सर्व 
अटींची पूर्तता करीत असल्याची नियुक्तीपूर्वी सखोल तपासणी उमेदवारांचे नियतवाटप 
केलेल्या संबंधित विभागातील नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 


३. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१९१८०३०१४१०७ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.09.19 18:04:28 +05'30' 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

सर्व संबंधित कर्मचारी (संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या विभागात कार्यरत आहेत त्या विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मविप १४२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-३ (१४-आ), 


२) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (साप्रवि/प्रशा-३) 


शासन आदेशा क्रमांक : AAT १४२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-३ (१४-आ), दि. १९.०९.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट- “अ 


अ. | श्री/ | कर्मचाऱ्याचे नांव Wiad | मलोआने | कर्मचाऱ्याचा सध्याचा नियतवाटप 
क्र. | श्रीमती ळ् वर्ष ज्या जाती प्रवर्ग विभाग करण्यात आलेला 
प्रवर्गातून विभाग 
E शिफारस 
केली तो 
प्रवर्ग 
1 १_| २ ३ | ४ | षु & fe ८ ९ 
१ नि.स.बरडे १ | २०२३ । खुला खुला वित्त विभाग नगर विकास विभाग 
२ म.र.हिवाळे 2 | २०२३ | खुला इमाव साबांवि गृह विभाग 
३ | at स.मु.मुलानी ३ | २०२३ । खुला इमाव साबांवि सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
४ श्री अ.रो.रायकर ४ | २०२३ ।खुला इमाव गृह विभाग विधि व न्याय विभाग 
५ श्री ज्ञा.भा.शोळके ५ | २०२३ | खुला खुला साप्रवि अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
६ श्री रा.सु.राठोड ६ | २०२३ | खुला विजा(अ) सान्यावविसवि | सामाजिकन्यायव 
विशेष सहाय्य विभाग 
9 ज्ञा.शं.कदम ७ | २०२३ ।खुला खुला गृह विभाग कृषि व पदुम विभाग 
८ श्री पु.अ.आढाऊ ८ | २०२३ | खुला इमाव गृहनिर्माण गृहनिर्माण विभाग 
९ [श्री स.वि.भगत ९ | २०२३ । खुला इमाव इमाबकवि इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग 
१० श्री ह.ना.नासके १० | २०२३ | Yor खुला मवबाविवि उद्योग, ऊर्जा,कामगार 
व खनिकर्म विभाग 
११ श्री FAT. B.S ११ | 2023 खुला इमाव जलसंपदा जलसंपदा विभाग 
१२ श्री रो.रा.बडवाईक १२ | २०२३ । खुला इमाव साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
१३ श्री ल.प्र.इप्पर १३ | २०२३ । खुला भज(ड) मवववि महसुल व वन विभाग 
१४ | श्री रा.अ.तांदळे १४ | २०२३ । खुला भज(ड) साप्रवि उद्योग, ऊर्जा,कामगार 
व खनिकर्म विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मविप १४२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-३ (१४-आ), 


अ. | श्री/ | कर्मचाऱ्याचे नांव - Wiad | मळोआने । कर्मचाऱ्याचा सध्याचा नियतवाटप 
क्र. | श्रीमती र वर्ष ज्या जाती प्रवर्ग विभाग करण्यात आलेला 
प्रवर्गातून विभाग 
E शिफारस 
केली तो 
प्रवर्ग 
eg 2 3 | 8 | षु नि | 6 | ८ ९ 
१५ श्री आ.भा.जायभाय १५ | २०२३ | खुला भज(ड) साप्रवि गृह विभाग 
१६ श्री सु.वि.साबळे १६ | २०२३ | खुला भज(ड) उऊवकावि सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
१७ श्री बा.ऱया.गाडले १७ | २०२३ | खुला खुला मवववि महसुल व वन विभाग 
१८ | श्री हे.हि.भोई १८ | २०२३ | खुला भज(ब) वित्त विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण 
विभाग 
१९ श्री उ.सु.राजपूत १९ | २०२३ । खुला खुला गृह विभाग कौशल्य, रोजगार, 
उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग 
२० श्री अ.नि.गरुड २० | २०२३ | खुला इमाव उऊवकावि नगर विकास विभाग 
२१ श्री सा.रं.गायकवाड २१ | २०२३ । खुला खुला ग्राविवि गृह विभाग 
२२ | श्रीमती | अ.श.मयेकर २२ | २०२३ ।खुला इ्माव वित्त विभाग विधि व न्याय विभाग 
२३ श्री ह.बा.मोरतळे २३ | २०२३ । खुला खुला झाशिवक्रीवि । शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग 
a8 श्री सं.पां.खराटे २४ | २०२३ | खुला खुला साप्रवि मृद व जलसंधारण 
विभाग 
२५ श्री प्र.आ.पाटील २५ | २०२३ | खुला इमाव पापुवस्ववि पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता विभाग 
२६ | att गो.मा.धायतडक २६ । २०२३ । खुला भज(ड) साप्रवि सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 
२७ | af ध.र.दुधभाते २७ । २०२३ । खुला भज(क) जलसंपदा जलसंपदा विभाग 
२८ श्री आ.सु.काळबांडे २८ | २०२३ | खुला इमाव सपवववि सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 
२९ श्री स.का.मुल्ला २९ | २०२३ । खुला खुला मवबाविवि अल्पसंख्याक विकास 
विभाग 
३० | श्रीमती | अ.अ.येवले ३० | २०२३ | खुला खुला शाशिवक्रीवि । महसूल व वन विभाग 
(अ.चं.चव्हाण) 
३१ श्री WIR ३१ | २०२३ खुला इमाव मृवजसंवि वित्त विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मविप १४२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-३ (१४-आ), 


अ. | श्री/ | कर्मचाऱ्याचे नांव - Wiad | मळोआने । कर्मचाऱ्याचा सध्याचा नियतवाटप 
क्र. | श्रीमती र वर्ष ज्या जाती प्रवर्ग विभाग करण्यात आलेला 
प्रवर्गातून विभाग 
E शिफारस 
केली तो 
प्रवर्ग 
go २ ३ | 8 | ५ & a ८ ९ 
a [श्री ।र.छ.वाघ ३२ । २०२३ | खुला इमाव आविवि आदिवासी विकास 
विभाग 
३३ श्री दि.सं.गढरी ३३ | २०२३ । खुला भज(क) साआवि नियोजन विभाग 
३४ | att स.वि.पाटील ३४ । २०२३ खुला खुला साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
३५ | श्रीमती । प्रि.प्र.कोरडे ३५ | २०२३ | खुला खुला साप्रवि सामान्य प्रशासन 
विभाग 
३६ श्री भू.र.पाटील ३६ | २०२३ | खुला इमाव गृह विभाग वित्त विभाग 
३७ श्री ग्या.गो.शेल्हाळे ३७ | २०२३ | Yor खुला मवववि महसुल व वन विभाग 
टी ह.पो.शिदे ३८ | २०२२ । खुला खुला शाशिवक्रीवि | शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग 
३९ | at मा.ना.गळवे ३९ | २०२३ खुला इमाव मृवजसंवि अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
४० | श्रीमती | स्वा.मो.घाडगे Bo | २०२३ | खुला खुला जलसंपदा जलसंपदा विभाग 
(स्वा.सा.देशमुख) 
४१ | श्रीमती | वै.का.गोल्हार ४१ | २०२३ | खुला भज(ड) सपवववि वित्त विभाग 
४२ श्री बा.मु.पुरी ४२ | २०२३ | खुला was) उऊवकावि गृह विभाग 
४३ | श्रीमती | सा.आ.पोवार ४३ | २०२३ । खुला खुला साप्रवि सामान्य प्रशासन 
(सा.सा.केसरकर) विभाग 
४४ श्री अ.अ.भोई ४४ | २०२३ | खुला भज(बो जलसंपदा जलसंपदा विभाग 
४५ श्री ग.आ.जाधव ४५ | २०२३ खुला खुला साआवि सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग 
४६ श्री दि.रा.डोंगरे ४६ | २०२३ | खुला इमाव दिकवि दिव्यांग कल्याण 
विभाग 
४७ श्री अ.मु.ठाकरे ४७ | २०२३ । खुला इमाव साबांवि सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग 
४८ | श्रीमती | बी.बा.फर्नाडीस ४८ | २०२३ । खुला खुला साप्रवि ग्रामविकास विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः मविप १४२४/प्र.क्र.१४३/प्रशा-३ (१४-आ), 


अ. | श्री/ | कर्मचाऱ्याचे नांव - Wiad | मळोआने । कर्मचाऱ्याचा सध्याचा नियतवाटप 
क्र. | श्रीमती र वर्ष ज्या जाती प्रवर्ग विभाग करण्यात आलेला 
प्रवर्गातून विभाग 
E शिफारस 
केली तो 
प्रवर्ग 
1१ | २ ३ Ea षु ६ ae ८ ९ 
४९ श्रीमती | आ.मा.आवारी ४९ | २०२३ | खुला इमाव सपवववि सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग 
yo श्री फि.ज.तांबोळी yo | २०२३ | खुला इमाव वेशिवऔद्रवि गृह विभाग 
५१ श्री सु.गं.गवळी ५१ | २०२३ | खुला खुला पवसांकावि पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग 
५२ | aif व.अ.वलटे ५२ | २०२३ । खुला इमाव मवबाविवि पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता विभाग 
43 श्री नि.सु.जवंजाळ ५३ | २०२३ | खुला अजा उवतंशिवि सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग 
ge श्री रा.ग.बावणे ५४ | २०२३ | खुला भज(ब) साआवि वेद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग 
५५ | stadt | ते.सु.खडसे ५५ | २०२३ | खुला अजा मवबाविवि महिला व बाल विकास 
विभाग 
५६ | att म.गो.खरात ५६ | २०२३ | खुला भज(क) गृह विभाग ग्रामविकास विभाग 
५७ | श्रीमती | व.श्री.वाकोडे ५७ | २०२३ | Divang- । इमाव साप्रवि नियोजन विभाग 
Locomotor Locomotor 
disability-1 disability 
५८ | att जि.प्र.गोरे ५८ | २०२३ | Divvang- | खुला कृषिपदुम वित्त विभाग 
Visual Visual 
impairment impairment 
-1 
५९ | att सं.बा.पवार ५९ | २०२३ | Inter se खुला मवववि महसूल व वन विभाग 
Divyang- Locomotor 
ID/MD-1 disability 
go श्री ना.गो.महाजन ६० | २०२३ | 2४/भा9- । इमाव कृषिवपदुम कृषि व पदुम विभाग 
Hearing Hearing 
impairment impairment 
-1 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


